मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची बदळी करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.११/प्रशा-२ (१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत 
असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे:- 


अ. | श्री./ | कक्ष अधिकाऱ्याचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती विभाग 

| a | २ ३ 1 छे] 4 

१) | श्रीमती | सु. सं. बांदिवडेकर जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२) | श्रीमती सु. वि. धांडे कृषी व पदुम विभाग नियोजन विभाग 

३) | श्री. ।नि.र.फिरंगे जलसंपदा विभाग गृहनिर्माण विभाग 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना दिनांक ०७.०२.२०२४ AA) पासून रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद 
विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेशा हेच Gaya area असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेशा निर्गमित करण्याची 
आवश्यकता नाही. 
४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 
५. संबंधित विभागाने सदर कक्ष अधिकारी विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन प्रश्‍ा-२ (१४ब) यांना सादर करावी. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०६१७४३२७७१०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, 
2 


5.4.20= }2115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb31 1d2f0e47e2fal 
i 


faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C48080BAD 7972572 
EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2024.02.06 17:43:14 +05'30' 
(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) श्रीमती सु. सं. बांदिवडेकर, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन आदेडा क्रमांकः कअनि-११२४/प्र.क्र.११/प्रश्‍ा-२ (VS) 


२) श्रीमती सु. वि. धांडे, कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) श्री.नि.र.फिरंगे, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत, 


....संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंपदा विभाग, कृषी व पदुम 
विभाग, गृहनिर्माण विभाग व नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंपदा विभाग, कृषी व पदुम विभाग, 
गृहनिर्माण विभाग व नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

संचालक, SBA व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वललूभदास रोड, 
मुंबई-४ 00004 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती/प्रशा-२ (१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


